RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष२, अंक २९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७, २०१६/ आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १४. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 30th June 2016 . 

ADDENDUM 
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPB . 4315 //CR - 146 /2015 /( 2 )/UD - 11. - In the Government of Urban Development Department s 
Notice No. TPB. 4315/ CR- 146/ 2015/( 2 )/ UD - 11 , dated 10th December 2015 published in Maharashtra 
Government Gazette, Part-I, Konkan Division Supplementary , January 7 - 13, 2016, follwing entry in 
Schedule - B appended to Notice , is added as under : 

SCHEDULE - B 


Sr. No . 


Divison 


Name and Sanctioned 

Regional Plan 


Name and Address of the 

Officer Appointed 


__ (1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 2 ) 


Pune 


( 4 ) Solapur District Region 


Joint Director of Town Planning , 
Pune Divison , S . No. 74 / 2 , Sahkar 
Nagar , above Bank of Maharashtra , 
Pune 411 009. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR D . GIROLLA , 
Under Secretary to Government. 


( १ ) 


भाग एक ( को. वि .पु.) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS ), 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


(f) Assemblies in or about Law Courts and 
offices of the Government and Local bodies in 
discharge of Governmental or Semi-Governmental 
functions . 

(g ) Assemblies in or about schools, colleges 
and other educational institutions for academic 
activities. 

( h ) Assemblies in factories, shops and 
establishments for normal trade , business and 
callings . 

(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
their supervisory officers. 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , - 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired . 


No . CP /XI(6 )/A . P . 1701/( 10 )/2016 . — Whereas, it 
is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore , I, Ashok Dudhe , Deputy 
Commissioner of Police (Operations ), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with 
sub - section (2 ) of section 10 of the Maharashtra 
Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , 
prohibit : 

(i) Any assembly of five or more persons ; 
( ii ) Any procession of any persons ; and 

( iii) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments, musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly for 
the period commencing from 00 - 01 hours on 
11th July 2016 and ending at 24 - 00 hours on 
25th July 2016 throughout the City of Brihan 
Mumbai. 

The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 

( a ) Marriage/ thread naming ceremony , 
assemblies etc . 

(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematoriums/burial places. 

(c ) Statutory meeting of companies of clubs, 
co -operative societies and other societies and 
associations. 

(d ) Social gathering and meeting of clubs , 
co -operative societies and other societies and 
association to transact their normal business . 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses, 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be . 


S 


0 


I, further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media 
of whatever form available . 


Given under my hand and seal this 7th July 
2016 . 


ASHOK DUDHE , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी रायगड - अलिबाग 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., 
यांजकडून 

मुंबई यांनी मुंबई - पुणे दृतगती मार्गावर कि . मी . नं . ४० / ९९५ ते ४१ / 
प्रारुप अधिसूचना 

२२५ आडोशी बोगदा पुणे कॅरीडोर व कि . मी . नं. ४१/ ९९५ ते ४० / 
क्रमांक गृहशाखा/ एमएजी -१/मुंबई -पुणे अधिसूचना /२०१६. - ज्याअर्थी, 

७६० आडोशी बोगदा मुंबई कॅरीडोर या दरम्यान वाहतुकीचे सूचना 
कार्यकारी अभियंता , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., 

फलक, दिशा चिन्ह इ. सर्व वाहतूक सुरक्षिततेच्या उपाययोजना कार्यान्वित 
मुंबई यांनी दिनांक २१ जून २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये मुंबई-पुणे दृतगती 

कराव्या . 
मार्गावर कि . मी. नं . ४० / ९९५ ते ४१/ २२५ आडोशी बोगदा पुणे कॅरीडोर 
व कि . मी . नं . ४१ / ९९५ ते ४० / ७६० आडोशी बोगदा मुंबई कॅरीडोर रायगड, 

शीतल तेली -उगले , 
येथेदरड कोसळणाऱ्या प्रवण क्षेत्रामध्ये लुजस्केलींगचे काम करण्यासाठी दिनांक २२ जानेवारी २०१६ . जिल्हादंडाधिकारी , रायगड . 
व सदरचे काम करताना ब्लॉक घेण्याची परवानगी मिळणेबाबत 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रोहा- रायगड यांजकडून 
दिनांक २२ जून २०१६ व २३ जून २०१६ रोजीची अधिसूचना जारी 

क्रमांक सनिरो / वशी-२ /वासगाव आदि. जंगल कामगार संस्था/ नोंदणी 
करण्याबाबत विनंती केली आहे ; 

रद्द/ सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १९६० चे कलम 
ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक ( मुख्या), अपर पोलीस महासंचालक 

२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारपत्वे मी , सुरेश कों . पाचंगे , 
( वाहतूक ), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांजकडील पत्र क्र . अपोमस ( वा ) / 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रोहा, ता . रोहा, जि . रायगड वासगाव 
४५/ नियो/ मु.पु.दृ. मार्ग/ लुजस्केलींगचे परवानगी / २०१६/ १६७०, दिनांक आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संस्था मर्या., मु . वरसगाव , 
१८ जून २०१६ अन्वये मुंबई- पुणे दृतगती मार्गावर कि . मी . नं . ४० / ९९५ ।। पो . नागोठणे, ता . रोहा, जि . रायगड या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक का . क . 
ते ४१/ २२५ आडोशी बोगदा पुणे कॅरीडोर व कि . मी . नं. ४१/ ९९५ ते १९ , दिनांक १५ मार्च २०१५ या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील 
४० / ७६० आडोशी बोगदा मुंबई कॅरीडोर येथे दरड कोसळणाऱ्या प्रवण कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या 
क्षेत्रामध्ये लुजस्केलींगचे काम करण्यासाठी सदरचे काम करताना दुपारी दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 
१२- ०० ते १२- १५ वा., दुपारी १- ०० ते १- १५ वा ., दुपारी २- ०० ते 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ 
२ - ३० वा . व दुपारी ३-०० वते ३- ३० वा . ब्लॉक घेण्याची पवानगी 

मधील तरतुदी नुसार संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करण्यात 
मिळणेबाबात कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ , 

येत आहे. 
मुंबई यांजकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार दिनांक २२ जून २०१६ व २३ 

__ प्रस्तुत आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
जून २०१६ रोजी कमी रहदारीच्या वेळेमध्ये पत्रातील नमूद अटी व 
शींची पूर्तता करणेचे अधीन राहून कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळ मुंबई यांना परवानगी देण्यात आली आहे ; 

सु . कों . पाचंगे, 

सहायक निबंधक , 
ज्याअर्थी, उक्त दृतगती मार्गावर दरड कोसळणाऱ्या प्रवण क्षेत्रामध्ये 

दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . सहकारी संस्था, रोहा- रायगड . 
लुजस्केलींगचे काम करण्यासाठी प्रस्तावित उपाययोजना करणे आवश्यक 
आहे. त्यासाठी मोटार वाहन कायद्यातील उपोद्घातातील अ.क्र . ३ व ४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रोहा - रायगड यांजकडून 
च्या तरतुदींनुसार अधिसूचना जारी करणे आवश्यक आहे. अशी माझी 

क्रमांक सनिरो / वशी- २ / वरप आदि. जंगल कामगार संस्था / नोंदणी 
खात्री झाली आहे . 

रद्द / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, १९६० चे कलम 
त्याअर्थी, मोटार वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५ अन्वये प्राप्त २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारपत्वे मी, सुरेश को . पाचंगे , 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून , मी , शीतल तेली-उगले, जिल्हाधिकारी सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रोहा , ता. रोहा, जि . रायगड, वरप 
तथा जिल्हादंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग दिनांक २२ जून २०१६ व २३ । आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संस्था मर्या., मु. पो. वरप , ता. रोहा , 
जून २०१६ रोजी दुपारी १२- ०० ते १२-१५ वा ., दुपारी १- ०० ते १-१५ जि . रायगड या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक का . क . १९, दिनांक १५ मार्च 
वा., दुपारी २-०० ते २-३० वा . व दुपारी ३-०० ते ३- ३० वा . पर्यंत २०१५ या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने 
मुंबई-पुणे दृतगती मार्गावर कि . मी . नं . ४० / ९९५ ते ४१/ २२५ आडोशी सदर संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 
बोगदा पुणे कॅरीडोर व कि . मी . नं . ४१/ ९९५ ते ४० / ७६० आडोशी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ 
बोगदा मुंबई कॅरीडोर येथे दरड कोसळणाऱ्या प्रवण क्षेत्रामध्ये लुजस्केलींगचे । मधील तरतुदी नुसार संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करण्यात 
काम करण्यासाठी वाहतुकीस बंद करून वाहतूक सुरक्षा उपाययोजने येत आहे . 
द्वारे वाहतूक नियंत्रित करण्याचे आदेश करीत आहे . 

प्रस्तुत आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
पोलीस अधिक्षक (मुख्या), अपर पोलीस महासंचालक ( वाहतूक ) , 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांनी दिनांक २२ जून २०१६ रोजी व दिनांक 

सु . कों . पाचंगे , 
२३ जून २०१६ रोजी काम पूर्ण होईपर्यंत मुंबई- पुणे दृतगती मार्गावर रोहा, 

सहायक निबंधक , 
वाहतुकीचे नियोजन करण्यासंबंधी आवश्यक आदेश निर्गमीत करावे. दिनांक ३० जानेवारी २०१६. सहकारी संस्था , रोहा- रायगड . 
भाग एक ( को .वि .पु.) –१अ 


रोहा , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१- २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 

जिल्हाधिकारी रायगड, यांजकडून 
वाचले . - ( १) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४ - ख (१ ) 

( २) मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . एसईसी / १०९५ / १०१ / डेस्क - ३, ७ फेब्रुवारी १९९५ 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ/ जिपपंस- २०१० / प्र. क्र . ९ / का - ७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० . 
( ४ ) शासन परिपत्रक प्र. क्र . संकीर्ण ०२ / २०११/ प्र. क्र . १३ / ई 
( ५ ) तहसीलदार खालापूर यांचे पत्र दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ . 

आदेश 
क्रमांक साशा / कार्या- १/ ब - ७ / ग्रा .पं .निरर्हता / लोधिवली / २०१६. - ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ( ५ ) अन्वये माहे डिसेंबर , २०१५ मध्ये ग्रामपंचायत चौक , 
लोधीवली, तुपगांव ता . खालापूर, येथील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये खालील उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणुक खर्चाचेहिशोब निवडणुकीचेनिकाल प्रसिद्ध 
झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत विहीत केलेल्या ठिकाणी सादर केले नसल्याचे कळविले आहे ; 

ज्याअर्थी, खालील उमेदवारांना त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी दिनांक १७ मे २०१६ रोजी सुनावणी घेण्यात आलेली आहे. सदर 
सुनावणीमध्ये काही उमदेवार गैरहजर राहीलेले आहेत . त्यामुळे त्यांना याबाबत काहीही सांगण्याचे नाही असे गृहीत धरण्यात येत 
आहे व काही उमेदवारांनी उपस्थित राहून त्यांचे लेखी म्हणणे दिलेले आहे. परंतु , त्यांनी केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यामुळे फेटाळण्यात 
येत आहे ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . (१ ) अन्वये ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने मा . राज्य निवडणूक आयोगानेनिर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि 
आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचे हिशोब देण्यात कसूर केल्यास अशा व्यक्तीस , अशा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता 
सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . (३ ) अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ मधील कलम १४ - ख ( १) चे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
करण्यात आलेले आहेत . 

___ ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाखालील , निवडणुकांसह ग्रामपंचायत विषयक जिल्हाधिकारी यांचे सर्व काम अपर 
जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले आहे ; 

ज्याअर्थी, वर नमूद सर्व ग्रामपंचायतीचे सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत . सदर 
दिनांकापासून ३० दिवसांत दिनांक २२ जानेवारी २०१६ पर्यंत खर्चाचेहिशोब राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्याप्रमाणे सादर करणे आवश्यक होते . सबब , 
खालील उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाचेहिशोब सादर करण्यात कसूर केलेला आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे १४ - ख (१ ) मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , पी . डी . मलिकनेर , अपर जिल्हाधिकारी , 
रायगड खालील उमेदवारांना या आदेशापासून पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता , त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या ग्रामपंचायतीचा सदस्य म्हणून राहण्यास 
किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरवित आहे : 


अनुक्रमांक 


पत्ता 


ग्रामपंचायतीचे नांव 


उमेदावारचे नाव 

( २ ) 


( ३ ) 


owaua 


सरीता गणपत ठाकूर 
कुसुम मारुती पवार 
मिनाक्षी जगदिश भूईकाट 
संगिता कृष्णा पोतदार 
सारिका घनःश्याम गुरव 
प्रकाश सुरेश जाधव 
कांता सुरेश नागावकर 
अनिता गणेश आपटेकर 
सपना समिर गावडे 
सुगंधा सुभाष गावडे 
रोहन वसंत पोळेकर 
श्रद्धा राजेश चौधरी 
पुजा जगदिश हातमोडे 
आशिष नंदकुमार चौधरी 
जनार्दन निशीकांत देशपांडे 
सुनिता लहू हिलम 
काशिनाथ कमळु पारधी 
सुशिला हिरु पारधी 
ज्ञानेश्वर रामचंद्र पिंगळे 


लोधिवली, ता . खालापूर , जि . रायगड 
लोधिवली, ता . खालापूर, जि . रायगड 
लोधिवली, ता . खालापूर, जि . रायगड 
तुपगाव, ता . खालापूर, जि . रायगड 
तुपगाव , ता . खालापूर , जि . रायगड 
तुपगाव, ता . खालापूर , जि . रायगड 
तुपगाव , ता . खालापूर , जि . रायगड 
तुपगाव, ता . खालापूर , जि . रायगड 
चौक , ता . खालापूर, जि . रायगड 
चौक , ता . खालापूर , जि . रायगड 
चौक , ता . खालापूर , जि . रायगड 
चौक , ता . खालापूर , जि . रायगड 
चौक , ता . खालापूर, जि . रायगड 
चौक , ता . खालापूर , जि . रायगड 
चौक , ता . खालापूर , जि . रायगड 
चौक , ता . खालापूर , जि . रायगड 
चौक , ता . खालापूर , जि . रायगड 
चौक, ता . खालापूर , जि . रायगड 
चौक , ता . खालापूर , जि . रायगड 


लोधिवली, ता . खालापूर 
लोधिवली , ता . खालापूर 
लोधिवली, ता . खालापूर 
तुपगाव , ता . खालापूर 
तुपगाव , ता . खालापूर 
तुपगाव , ता . खालापूर 
तुपगाव, ता . खालापूर 
तुपगाव , ता . खालापूर 
चौक , ता . खालापूर 
चौक , ता . खालापूर 
चौक , ता . खालापूर 
चौक , ता . खालापूर 
चौक , ता . खालापूर 
चौक , ता . खालापूर 
चौक , ता . खालापूर 
चौक , ता . खालापूर 
चौक , ता . खालापूर 
चौक , ता . खालापूर 
चौक , ता . खालापूर 


१४ 
१५ 


१९ 


रायगड , 
दिनांक २२ जून २०१६ . 


पी . डी . मलिकनेर, 
अपर जिल्हाधिकारी , रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७ , २०१६/ आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी रायगड यांजकडून 
वाचले . - (१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४ - ख ( १ ) 

( २) मा . राज्य सहकारी निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . एसईसी/ १०९५ / १०१/ डेस्क - ३, ७ फेब्रुवारी १९९५ 
( ३) मा. राज्य सहकारी निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ / जिपपंस- २०१०/प्र.क्र . ९/ का - ७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० . 
( ४ ) शासन परिपत्रक क्र . संकीर्ण ०२/ २०११/ प्र.क्र . १३/ ई-१, दिनांक २९ मार्च २०१२ 
( ५ ) तहसीलदार , खालापूर यांचे पत्र दिनांक ३ मार्च २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक साशा / कार्या-१/ ब- ७/ ग्रा.पं.निरर्हता / रोठ / २०१६. - ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ( ५ ) अन्वये माहे डिसेंबर , २०१५ मध्ये ग्रामपंचायत, 
रोठ, बु., निडी, त. अष्टमी ता . रोहा येथील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये खालील उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाचे हिशोब निवडणूकीचे 
निकाल प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत विहित केलेल्या ठिकाणी सादर केले नसल्याचे कळविले आहे ; 
___ ज्याअर्थी, खालील उमेदवारांना त्यांच लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी सुनावणी घेण्यात आलेली आहे. 
सदर उमेदवारांनी उपस्थित राहून त्यांचे लेखी म्हणणे दिलेले आहे . परंतु , त्यांनी नमूद केलेले कारण समाधानकारक नसल्यामुळे त्यांनी सादर 
केलेला खुलासा अमान्य करण्यात येत आहे ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . (१ ) अन्वये ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या 
वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचेहिशोब देण्यात कसूर केल्यास अशा व्यक्तीस , अशा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच 
वर्षांच्या कालावधीकरिता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याची तरतूद करण्यात आलेली 
आहे ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . (३ ) अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ मधील कलम १४ - ख (१ ) चे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाखालील निवडणुकांसह ग्रामपंचायत विषयक जिल्हाधिकारी यांचे सर्व 
काम अपर जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेला आहे ; 
___ ज्याअर्थी, वर नमूद सर्व ग्रामपंचायतीचे सार्वत्रिक निवडणूकीचेनिकाल दिनांक २५ एप्रिल २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत . सदर 
दिनांकापासून ३० दिवसांत दिनांक २४ मे २०१५ पर्यंत खर्चाचेहिशोब राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्याप्रमाणे सादर करणे आवश्यक होते. 
सबब, खालील उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाचेहिशोब सादर करण्यात कसूर केलेला आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम १४ - ख ( १ ) मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , पी . डी . मलिकनेर , 
अपर जिल्हाधिकारी, रायगड खालील उमेदवारांना या आदेशापासून पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता, त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या 
ग्रामपंचायतीचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरवित आहे : 


उमेदावाराचा पत्ता 


ग्रामपंचायत 


अनुक्रमांक 
___ ( १ ) 


उमेदावारचे नाव 

( २ ) 


___or 


२ 


m 


श्रीमती वेदिका विलास डाके 
श्रीमती निशा दिलीप बारंगे 
श्रीमती उर्मिला प्रसन्न वारंगे 
श्री . समिर तुकाराम वारंगे 
श्रीमती प्रमोदिनी हरिभाऊ वारंगे 
श्रीमती स्नेहा अंकुश ताडकर 


* 


3 


ग्रामपंचायत रोठ बु., ता . रोहा, जि . रायगड ग्रामपंचायत रोठ बु., ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत रोठ बु., ता. रोहा, जि . रायगड ग्रामपंचायत रोठ बु., ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत रोठ बु., ता . रोहा, जि . रायगड ग्रामपंचायत रोठ बु., ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत रोठ बु., ता . रोहा, जि . रायगड ग्रामपंचायत रोठ बु., ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत रोठ बु., ता. रोहा, जि . रायगड ग्रामपंचायत रोठ बु., ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत निडी, त. अष्टमी , ग्रामपंचायत निडी, त. अष्टमी , 
ता . रोहा, जिल्हा रायगड . 

ता . रोहा, जिल्हा रायगड . 
ग्रामपंचायत निडी, त . अष्टमी , 

ग्रामपंचायत निडी, त . अष्टमी , 
ता . रोहा , जिल्हा रायगड . 

ता . रोहा, जिल्हा रायगड . 
ग्रामपंचायत निडी, त. अष्टमी , ग्रामपंचायत निडी, त . अष्टमी , 
ता . रोहा , जिल्हा रायगड . 

ता . रोहा, जिल्हा रायगड . 


श्री . संजय परशुराम दाभाडे 


9 


८ 


श्री. दत्तात्रेय हरिश्चंद्र चावरेकर 


रायगड. 
दिनांक २२ जून २०१६. 


पी . डी . मलिकनेर , 
अपर जिल्हाधिकारी, रायगड. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


( ३ ) 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि १/मुंबई / निवडणूक / वेणुताई चव्हाण सह. पत / २७०९ / २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
७३अअअ ( ५अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ चे नियम , ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , मंगेश भ. तिटकारे , जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर , वेणूताई चव्हाण 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , श्रमिक सदन , गाळा क्र . १२ , तळमजला, साने गुरुजी मार्ग, लालबाग, मुंबई ४०० ०१२. या संस्थेचे खालील 
नमूद केलल्या संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१६-२०१७ ते सन २०२०- २०२१ या पाच वर्षांच्या 
(दिनांक ७ जून २०१६ ते ६ जून २०२१ ) कालावधीसाठी येथोचितरित्या गठित झाल्याचे जाहीर करीत आहे : 
अनुक्रमांक उमेदावारचे नाव 

उमेदवाराचा पत्ता 

मतदार संघ 

( ४ ) 
१ गुंजाटे प्रदिप शंकर 

५ / २४ , वाणी चाळ, ना . म . जोशी मार्ग, मुंबई ४०० ०११ सर्वसाधारण 
देसाई संजय तुकाराम _ ५/ २४ , वाणी चाळ , ना. म. जोशी मार्ग, मुंबई ४०० ०११ सर्वसाधारण 
देसाई दत्तात्रय तुकाराम ५ / २४ , वाणी चाळ, ना . म. जोशी मार्ग, मुंबई ४०० ०११ । सर्वसाधारण 
माणगावकर संजय विष्णू १/ १५, सहकार निवास, गणेश मार्ग, हरियाली व्हिलेज , सर्वसाधारण 

विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३ . 
देसाई विलास चिमासो 

के / ३, त्रिमुर्ती को - ऑप . हौ. सौ . लि , रुम नं . ५०७ , सर्वसाधारण 

एम . एम . आर . डी . ए. कॉलनी, मार्ग, मुंबई ४०० ०७८ . 
६ देसाई मारुती विठ्ठल 

ए/ २, श्री गजानन को - ऑप. हौ . सौ . लि , क्रांती नगर , सर्वसाधारण 

टेंबीपाडा रोड , भांडूप (प.), मुंबई ४०० ०७८ . 
शिंदे स्नेहा राम 

३१४/ ३, पिंपळेश्वर कृपा बिल्डिंग , एस . बी . पवार मार्ग, महिला राखीव 

करी रोड, मुंबई ४०० ०१३ . 
लाखवडे स्नेहल संभाजी 

सहकार सदन , २रा मजला, रुम नं . १२७, चिंचपोकळी, महिला राखीव 

मुंबई ४०० ०१२. 
सावर्डेकर सुभाष हरिश्चंद्र ६०९ , एकता मित्र मंडळ , मिलिंद नगर , माटुंगा लेबर कॅम्प , अनुसूचित 
माटुंगा, मुंबई ४०० ०१८ . 

जाती / जमाती 
१० निरंक 

• • • 

इतर 

मागासवर्गीय . 
११ निरंक 

भटक्या विमुक्त 
जाती / जमाती. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ जून २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


मंगेश तिटकारे, 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 

___ जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७ , २०१६/ आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 


___ जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 
वाचले . - (१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४ - ख (१), 

( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . एसईसी / १०९५/ १०१/ डेस्क - ३, ७ फेब्रुवारी १९९५ , 
( ३) मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ /जिपपंस-२०१० /प्र.क्र . ९/ का - ७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० , 
( ४ ) शासन परिपत्रक क्र . संकीर्ण ०२ / २०११ /प्र.क्र . १३ / ई-१, दिनांक २९ मार्च २०१२, 
( ५ ) तहसीलदार , उरण, रोहा, कर्जत , अलिबाग यांचे अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक साशा / कार्या-१/ ब - ७ / ग्रा .पं.निरर्हता /कुंडे/ २०१६ . - ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ( ५ ) अन्वये माहे ऑक्टोबर २०१५ मध्ये ग्रामपंचायत 
फुडे, वेश्वी, म्हातवली, केगांव , नागांव, चाणजे, ता . उरण वरसे , घोसाळे, गोवे, खांब, तळाघर, ऐनघर , मालसई, शेडसई, वावेपोटगे, वाशी, पळस , 
शेणवई, धामणसई, कोंडगांव, खांबेरे , जामगांव, ता . रोहा, भिवपूरी , वैजनाथ, कडाव, दामता, ता . कर्जत , रामराज , ता . अलिबाग येथील सार्वत्रिक 
निवडणुकांमध्ये खालील उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाचे हिशोब निवडणुकीचे निकाल प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत विहित 
केलेल्या ठिकाणी सादर केले नसल्याचे कळविले आहे ; 

ज्याअर्थी, खालील उमेदवारांना त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी दिनांक ११ मे २०१६ व १७ मे २०१६ रोजी सुनावणी घेण्यात 
आलेली आहे. सदर सुनावणीमध्ये काही उमदेवार गैरहजर राहिलेले आहेत . त्यामुळे त्यांना याबाबत काहीही सांगण्याचे नाही असे गृहित 
धरण्यात येत आहे व काही उमेदवारांनी उपस्थित राहून त्यांचे लेखी म्हणणे दिलेले आहे. परंतु, त्यांनी केलेला खुलासा समाधानकारक 
नसल्यामुळे फेटाळण्यात येत आहे ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . (१) अन्वये ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या 
वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचेहिशोब देण्यात कसूर केल्यास अशा व्यक्तीस , अशा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच 
वर्षांच्या कालावधीकरिता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे . 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ( ३ ) अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम १४- ख (१) चे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाखालील निवडणुकांसह ग्रामपंचायतविषयक जिल्हाधिकारी यांचे सर्व 
काम अपर जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले आहे ; 

ज्याअर्थी, वर नमूद सर्व ग्रामपंचायतीचे सार्वत्रिक निवडणुकीचेनिकाल दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत . 
सदर दिनांकापासून ३० दिवसांत दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत खर्चाचेहिशोब राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्याप्रमाणे सादर करणे 
आवश्यक होते . सबब, खालील उमेदवारांनी ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाचेहिशोब सादर करण्यात कसूर केलेला आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम १४- ख (१) मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , पी . डी . मलिकनेर, 
अपर जिल्हाधिकारी, रायगड खालील उमेदवारांना या आदेशापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता, त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या 
ग्रामपंचायतीचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरवित आहे : 


ग्रामपंचायत 


अ . क्र 
( १ ) 


अ . क्र 
( २ ) 


उमेदावारचे नाव 
___ (३ ) 


उमेदावाराचा पत्ता 

( ४ ) 


aranxTw 


Mrmd3 


कुंदलता मैनिनाथ घरत 
शालिनी हेमंत भोईर 
शैलेश अर्जुन घरत 
निलेशा संतोष म्हात्रे 
सुजेना मुकेश म्हात्रे 
प्रतिश यशवंत गोंधळी 
कमला सुनिल कातकरी 
नम्रता समाधान कणेकर 
पुनम चंद्रकांत किल्लेकर 


ग्रामपंचायत कुंडे, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत कुंडे, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत कुंडे, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत कुंडे, ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत कुंडे, ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वेश्वी, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वेश्वी, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वेश्वी, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत म्हातवली , ता . उरण , जि . रायगड 


ग्रामपंचायत कुंडे, ता . उरण 
ग्रामपंचायत कुंडे, ता . उरण 
ग्रामपंचायत कुंडे, ता . उरण 
ग्रामपंचायत कुंडे, ता . उरण 
ग्रामपंचायत कुंडे, ता . उरण 
ग्रामपंचायत वेश्वी, ता . उरण 
ग्रामपंचायत वेश्वी, ता . उरण 
ग्रामपंचायत वेश्वी , ता . उरण 
ग्रामपंचायत म्हातवली , ता . उरण 


9 


0 


va 


or 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


( ३ ) 


( ४ ) 


ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण , जि . रायगड 


११ 


११ 


ग्रामपंचायत म्हातवली , ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण , जि . रायगड 


ग्रामपंचायत म्हातवली , ता . उरण 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण 
ग्रामपंचायत म्हातवली , ता . उरण 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण 


ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण 


२२ 


२२ 
__ २३ 


ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण 
ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण 
ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण 


ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण 


स्मिता भालचंद्र थळी 
रुपेश प्रभाकर थळी 
भरत जीवन थळी 
संगिता सुरेश घरत 
अमित सुधाकर घरत 
अनिल दत्ताराम म्हात्रे 
समीर सुरेश शिरधनकर 
अक्षदा अजय घरत 
अरुणा नितीन म्हात्रे 
आसावरी अविनाश सावंत 
सिमा रमेश महाडीक 
भास्कर धर्मा पाटील 
गणेश रामचंद्र पाटील 
गीता अंकुश म्हात्रे 
जयश्री रमाकांत पाटील 
निलेश जयवंत पुरव 
सुहिता सुभाष म्हात्रे 
वर्षा प्रकाश घरत 
महेश ज्ञानेश्वर तांबोळी 
स्वप्निल किशोर म्हात्रे 
विलास रघुनाथ काठे 
रसिका विलास दर्णे 
अशोक धनाजी पाटील 
सुंगंधा रमेश आपणकर 
आरती अशोक पाटील 
राखी राकेश पाटील 
धमेंद्र पांडूरंग ठाकूर 
सुवर्णानिलेश ठाकूर 
रेखा सुरेंद्र पाटील 
निलेश नामदेव थळी 
मनोज सिताराम घरत 
हरेश्वर नारायण पाटील 
नूतन संतोष नागे 
स्मिता सुरेश ठवळे 
संगिता हरेश कातकरी 
रोशन जयराम पाटील 


ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत म्हातवली, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , जि . रायगड 


२७ 


ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण 
ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण 
ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण 
ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण 


ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण 
ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण 
ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण 
ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण 


_ _ ३५ 


ग्रामपंचायत केगाव, ता . उरण 


३८ 


३८ 


ग्रामपंचायत केगाव , ता . उरण 


ग्रामपंचायत नागांव, ता . उरण 


ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण, जि . रायगड 


ग्रामपंचायत नागांव, ता . उरण 


ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , जि . रायगड 


ग्रामपंचायत नागांव, ता . उरण 


४२ 
४३ 
४४ 
४५ 


ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , जि . रायगड 


ग्रामपंचायत नागांव, ता . उरण 
ग्रामपंचायत नागांव , ता . उरण 
ग्रामपंचायत नागांव , ता . उरण 
ग्रामपंचायत नागांव , ता . उरण 


४४ 
४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६/ आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


(१ ) 


(२ ) 


( ३ ) 


ग्रामपंचायत नागांव , ता . उरण 
ग्रामपंचायत नागांव, ता . उरण 


४७ 


४७ 
४८ 


नि 
नि 


ग्रामपंचायत नागांव, ता . उरण 
ग्रामपंचायत नागांव, ता . उरण 
ग्रामपंचायत नागांव, ता . उरण 
ग्रामपंचायत नागांव, ता . उरण 


C 


له 


ग्रामपंचायत नागांव , ता . उरण 


سه 


ग्रामपंचायत नागांव , ता . उरण 


___ ५४ 


ग्रामपंचायत नागांव, ता . उरण 
ग्रामपंचायत नागांव , ता . उरण 


م 


ه 


ग्रामपंचायत चाणजे, ता . उरण 


____ ५७ 


रुपेश रमेश म्हात्रे 
निखिल दिपक माळी 
राजेंद्र रत्नकांत म्हात्रे 
परिणिता कल्पेश थळी 
प्रियंका प्रशांत नाईक 
समीर सुरेश कुथे 
रतन महेंद्र ठाकूर 
जनार्दन यादव थळी 
शुभांगी अरुण पाटील 
उर्मिला उल्हास काठे 
रितेश रमेश कोळी 
हेमंत परशुराम भोईर 
वृषाली मेघनाथकिल्लेकर 
बबीबाई नारायण वाघमारे 
लता मंगेश कातकरी 
अमरनाथ चंद्रकांत थळी 
सुरेखा समीर पाटील 
कमला गजानन म्हात्रे 
अमृता सुरेश तळवटकर 
गणेश दाजी चिपळूणकर 
सुनिता विजयकुमार पाटील 
अनिल रामभाऊ बामगुडे 
नितीन धोंडू माने 
नंदकुमार नारायण राऊत 


५९ 


ग्रामपंचायत चाणजे, ता . उरण 
ग्रामपंचायत चाणजे, ता . उरण 
ग्रामपंचायत चाणजे , ता . उरण 
ग्रामपंचायत चाणजे , ता . उरण 
ग्रामपंचायत चाणजे, ता . उरण 
ग्रामपंचायत चाणजे, ता . उरण 
ग्रामपंचायत चाणजे , ता . उरण 


६१ 


ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , 
ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत नागांव ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत चाणजे, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत चाणजे, ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत चाणजे, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत चाणजे , ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत चाणजे, ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत चाणजे , ता . उरण , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत चाणजे, ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत चाणजे, ता . उरण, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे, ता. रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे, ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता. रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे, ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा, जि . रायगड 


ग्रामपंचायत वरसे, ता . रोहा 


नम्रता नारायण गायकवाड 


अमोल मधुकर पेणकर 
जनार्दन कृष्णा वाघ 
विनायक बाळकृष्ण पवार 
सुभाष रामा बामगुडे 
जयवंत आप्पा घरत 
नंदकुमार तुकाराम शिंदे 
अनिल गोविंद पोटफोटे 
शुभम सुनिल सावंत 
जयश्री दिपक पाटील 
स्मिता सुरेश तळवटकर 
दिलीप कृष्णा बामुगडे 


ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा , 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता. रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 


१५ 


८१ 


१८ 


भाग एक ( को. वि.पु.) – २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


( ४ ) 


८२ 


१९ 


८३ 


२० 


सुलभा विनायक पवार 
दुर्गेश चंद्रकांत नाडकर्णी 
सोनाली नंदकुमार बामगुडे 
अनंतराव भायजीराव घोसाळकर 
सरोज सुनिल सावंत 
कविता कृष्णकुमार दांडेकर 
संजय शंकर पाशिलकर 
स्वप्नाली संतोष येले 
अर्चना अंबाजी भगत 
श्रीकांत नथुराम गांगल 
अमित अनंत गायकवाड 
मंदा नितीन कापसे 
रचना राजेंद्र गायकवाड 
भरत शंकर कापसे 
मनिषा प्रदिप लांडगे 
मंगला रवी पवार 


ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत घोसाळे, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत घोसाळे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत घोसाळे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत घोसाळे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत घोसाळे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत घोसाळे, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत घोसाळे , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत गोवे, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत गोवे, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत गोवे, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत गोवे, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत खांब, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत खांब, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत खांब, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत खांब , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत खांब, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा, जि . रायगड 


ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वरसे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत घोसाळे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत घोसाळे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत घोसाळे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत घोसाळे, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत घोसाळे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत घोसाळे, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत घोसाळे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत गोवे, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत गोवे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत गोवे, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत गोवे, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत खांब , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत खांब, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत खांब, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत खांब, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत खांब , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत तळाघर, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत तळाघर, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा 


१०२ 


ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा , जि . रायगड 


१०३ 


ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा, जि . रायगड 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


बाळकृष्ण दगडू मांडलुस्कर 
स्मिता राजाराम चिंगडे 
राजश्री दिलीप पारडे 
भावना भाऊ भगत 
सीमा रमेश सुटे 
निकीता ज्ञानदेव सूटे 
विशाखा विठोबा भगत 
परशुराम अंबाजी भगत 
संजय पांडूरंग भगत 
विठोबा सुदाम भगत 

अस्मिता गोपाळ माने 
नंदिनी नरेंद्र मोंडे 
प्रमिला परशुराम शिर्के 
रोहीदास गणपत माने 
चिमा तुकाराम जाधव 
यशवंत खेळू वारगुडे 
काशिराम रामा वारगुडे 
नारायण आबा सूटे 
प्रभाकर गणपत मोहिते 
नामदेव नारायण वाघमारे 


४४ 


१०८ 


४५ 


४७ 


ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा जि . रायगड 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा जि . रायगड 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा जि . रायगड 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत तळाघर , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत ऐनघर, ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा , जि . रायगड 


११४ 


११५ 


११६ 


३५ 


११७ 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६/ आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


११ 


(१ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


११८ 


५५ 


ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा, जि . रायगड 


११९ 


विजया विजय भोसले 
आशा मोरेश्वर हरपाल 
परशुराम भागोजी तेलंगे 
सुमित दत्तात्रेय काते 


१२० 


१२१ 


१२२ 


यशवंत नारायण हळदे 


१२३ 


१२४ 


१२५ 


१२७ 


६४ 


१२८ 


६५ 


१२९ 


१३० 


६७ 


१३१ 


१३२ 


१३४ 


१३५ 


ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत ऐनघर, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा जि . रायगड 
ग्रामपंचायत ऐनघर, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता. रोहा , जि. रायगड 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत मालसई , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत मालसई, ता. रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत शेडसई, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत शेडसई , ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वाशी, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वाशी, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वाशी, ता. रोहा, जि. रायगड 
ग्रामपंचायत वाशी, ता . रोहा, जि . रायगड । 
ग्रामपंचायत वाशी , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत पळस, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत पळस, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत पळस , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत शेणवई, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत धामणसई, ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत धामणसई, ता . रोहा , जि . रायगड 


ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत ऐनघर, ता. रोहा 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत मालसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत मालसई , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत शेडसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत शेडसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वावेपोटगे, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वाशी, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वाशी, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वाशी, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वाशी, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत पळस , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत पळस , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत पळस , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत वाशी, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत धामणसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत धामणसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत धामणसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत धामणसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत धामणसई , ता . रोहा 


१३६ 


१३७ 


७४ 


१३८ 


नानाजी महादेव शिरसे 
रंजना संतोष कदम 
संगिता दिलीप वाघमारे 
प्रभावती प्रभाकर मोहिते 
अरुणा तुकाराम ठाकूर 
माधवी मनोज कराले 
पांडुरंग मोरेश्वर कासारे 
करिश्मा केशव खरविले 
सरीता खेळू ढमाले 
राजेंद्रलिंबाजी शेळके 
रघुनाथ वाळू मोरे 
मनिषा मनोहर चाळके 
तन्वी ज्ञानदेव मालुसरे 
शांती नारायण मालसुरे 
प्रविण लक्ष्मण चाळके 
प्रदिप रामजी भोई 
देवचंद्र धर्मा म्हात्रे 
। सुचिता संतोष पाटेकर 
हर्षली हरिश्चंद्र मोरे 
ललिता किशोर भगत 
ताई सुरेश कोकरे 
मंगशे खेळू जाधव 
मालती भास्कर डाकी 
सुरेखा तुकाराम डाकी 
पांडुरंग गणपत डाकी 
मिलींद पांडुरंग सानप 
निलेश राजेंद्र जंगम 
सुप्रिया सुभाष भोकटे 
सपना सुधीर घाटवळ 
गजानन अंबाजी घाटवळ 
विजय रामचंद्र जाधव 


७५ 


१३९ 


७६ 


१४० 


৩৩ 


१४१ 


१४२ 


१४३ 


१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 
१४८ 
१४९ 


८५ 


१५० 


१५१ 


८८ 


ग्रामपंचायत धामणसई, ता . रोहा , जि . रायगड 


१५२ 
१५३ 


८९ 
९० 


ग्रामपंचायत धामणसई, ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत धामणसई, ता . रोहा , जि . रायगड 


भाग एक ( को .वि .पु.) - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


(१ ) 


( २ ) 


१५४ 
१५५ 
१५६ 


९१ 
९२ 
९३ 


१५७ 


१५८ 


IC 


१६१ 


१६२ 


१६३ 


१०० 


१६४ 


१६५ 


१६६ 


३ 


१६७ 


१६८ 


१६९ 


१७० 


माली तुकाराम बारगुडा 
गोविंद भाग्या शिद 
संगिता लक्ष्मण कोकले 
निशीघा निखील सानप 
वंदना रामु पवार 
मिनाक्षी आदेश मढवी 
माल्या हाशा शिद 
तेजश्री गणेश भगत 
धर्मा दगडू इंदूलकर 
अर्चना अर्जून कोदे 
मधु कमळु पवार 
रोहित लहू पाटील 
सारिका तुकाराम ढाकवळ 
भास्कर पांडूरंग पठार 
विजय वामन नवले 
फशी रामा जाधव 
मनिषा भास्कर पठार 
संगिता मारुती दिसले 
संगिता रमेश गरुड 
वैभव सुनिल गुरव 
पल्लवी संदेश गुरव 
संतोष चंदर पवार 
प्रतिभा विनायक बाणे 
अलका रविंद्र दुघड 
मंदा प्रकाश हिलम 
हसने अ रहिमान नजे 
रविंद्र नारायण पाटील 
सुनिता कमलाकर मेंगाळ 
एकनाथ हरिश्चंद्र वळवी 
देवराम सटू शिंगवा 
कविता कृष्णा माळी 
क्रांती लक्ष्मण अभंगे 
अंजली जगन धनावडे 
शिल्पा नरेस भांडविलकर 


ग्रामपंचायत धामणसई , ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत धामणसई , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत धामणसई , ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत धामणसई, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत कोंडगाव , ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत कोंडगाव, ता. रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत कोंडगाव, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत खांबेरे , ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत खांबेरे , ता . रोहा , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत जामगाव, ता . रोहा, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत भिवपुरी, ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत भिवपुरी, ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत भिवपुरी, ता . कर्जत, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत भिवपुरी, ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत भिवपुरी, ता . कर्जत, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत भिवपुरी, ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत भिवपुरी, ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत भिवपुरी, ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत भिवपुरी , ता . कर्जत, जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वैजनाथ , ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वैजनाथ , ता. कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वैजनाथ , ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत वैजनाथ , ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत कडाव, ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत कडाव, ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत दामत, ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत दामत , ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत दामत , ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत दामत , ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत दामत , ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत दामत, ता . कर्जत , जि . रायगड 

ग्रामपंचायत दामत, ता . कर्जत , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत रामराज , ता . अलिबाग , जि . रायगड 
ग्रामपंचायत रामराज, ता . अलिबाग , जि . रायगड 


ग्रामपंचायत धामणसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत धामणसई , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत धामणसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत धामणसई, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत कोंडगाव, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत कोंडगाव, ता . रोहा 
ग्रामपंचायत कोंडगाव , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत खांबेरे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत खांबेरे , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत जामगाव , ता . रोहा 
ग्रामपंचायत भिवपुरी , ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत भिवपुरी , ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत भिवपुरी, ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत भिवपुरी , ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत भिवपुरी, ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत भिवपुरी, ता . कर्जत , 
ग्रामपंचायत भिवपुरी, ता. कर्जत 
ग्रामपंचायत भिवपुरी , ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत भिवपुरी, ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत वैजनाथ , ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत वैजनाथ , ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत वैजनाथ , ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत वैजनाथ, ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत कडाव, ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत कडाव, ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत दामत , ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत दामत , ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत दामत , ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत दामत , ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत दामत , ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत दामत , ता . कर्जत 

ग्रामपंचायत दामत , ता . कर्जत 
ग्रामपंचायत रामराज , ता . अलिबाग 
ग्रामपंचायत रामराज , ता . अलिबाग 


१७१ 


१७२ 


१७३ 


१७४ 


१७५ 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८० 


१८३ 


१८४ 


१८५ 
१८६ 
१८७ 


२२ 
१ 
२ 


रायगड , 
दिनांक २२ जून २०१६ . 


पी . डी . मलिकनेर , 
अपर जिल्हाधिकारी, रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड , जि . रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिमु / का .वि .१/ कलम १०२( २) / अंतिम आदेश / २२८ / 
सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड , ता . मुरुड, जि . रायगड , प्र . पा . 
ए. सो . माध्यमिक शाळा , मिठाघर विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार 
मर्या., मिठाघर, ता . मुरुड , जि . रायगड ही संस्था अवसायनात 
घेणेसाठी उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश 
देत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०३( १ ) नुसार श्री . डी . एस . बांगर, सहकारी अधिकारी , 
श्रेणी- २, मुरुड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 
__ हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे. 

राजेंद्र पालेकर , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुरुड. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , मुरुड , जि . रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम् / का . वि . १ / कलम १०२ ( २ ) / अंतिम आदेश / २२७ / 
सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर , सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , मुरुड , ता . मुरुड , जि . रायगड जनसेवा 
सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., कोर्लई , ता . मुरुड , 
जि . रायगड ही संस्था अवसायनात घेणेसाठी उपरोक्त मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत आहे. तसेच महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३( १ ) नुसार 
श्री . डी . एस . बांगर , सहकारी अधिकारी , श्रेणी- २ , मुरुड यांची 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे . 

राजेंद्र पालेकर , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुरुड. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड, जि . रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिमु / का .वि .१/ कलम १०२( २) / अंतिम आदेश / २२६ / 
सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेद्र पालेकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड, ता . मुरुड, जि . रायगड अॅग्रो 
इंडिया को - ऑप. सोसायटी लि ., नांदगाव , पो . नांदगाव , ता . मुरुड , 
जि . रायगड ही संस्था अवसायनात घेणेसाठी उपरोक्त मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत आहे . तसेच महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३( १ ) नुसार श्री . 
डी . एस . बांगर , सहकारी अधिकारी , श्रेणी- २ , मुरुड यांची 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे . 

राजेंद्र पालेकर , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुरुड. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड, जि . रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम् / का . वि . १ / कलम १०२ ( २ ) / अंतिम आदेश / २२५ / 
सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड, ता . मुरुड, जि . रायगड सिल्व्हर 
सॅण्ड टुरिझम को - ऑप सोसायटी लि ., काशिद , ता . मुरुड , 
जि . रायगड ही संस्था अवसायनात घेणेसाठी उपरोक्त मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत आहे . तसेच महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३( १ ) नुसार श्री . 
डी . एस . बांगर , सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, मुरुड यांची 

अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
____ हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे . 

राजेंद्र पालेकर , 
सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , मुरुड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड, जि . रायगड यांजकडून 

आदेश 
___ क्रमांक सनिमु / का .वि .१/ कलम १०२( २ )/ अंतिम आदेश / २२४ / 
सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड , ता . मुरुड , जि . रायगड दत्तकृपा 
पर्यटक सहकारी संस्था मर्या., ता . मुरुड , जि . रायगड ही संस्था 
अवसायनात घेणेसाठी उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून 
अंतिम आदेश देत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०३ ( १) नुसार श्री . डी . एस . बांगर , सहकारी 
अधिकारी, श्रेणी- २, मुरुड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे . 
___ हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे. 

राजेंद्र पालेकर, 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, मुरुड. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरुड , जि. रायगड यांजकडून 

आदेश 
____ क्रमांक सनिमु / का .वि.१/ कलम १०२(२ )/ अंतिम आदेश / २२३ / 
सन २०१५ . महाराष्ट सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर , सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , मुरुड , ता . मुरुड , जि . रायगड काशिद , 
पर्यटक सेवा सहकारी संस्था मर्या., काशिद , ता . मुरुड , जि . रायगड 
ही संस्था अवसायनात घेणेसाठी उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम 
करून अंतिम आदेश देत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०३( १ ) नुसार श्री . डी . एस . बांगर , 
सहकारी अधिकारी , श्रेणी-२, मुरुड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे . 

राजेंद्र पालेकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुरुड. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरुड, जि . रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिमु / का .वि.१ / कलम १०२ (२ )/ अंतिम आदेश / २२२/ 
सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड , ता . मुरुड , जि . रायगड माऊंट 
कार्मेल हायस्कूल विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., कार्लई, 
ता . मुरुड , जि . रायगड ही संस्था अवसायनात घेणेसाठी उपरोक्त 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत आहे. तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१ ) 
नुसार श्री . डी . एस. बांगर , सहकारी अधिकारी , श्रेणी- २, मुरुड 
यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे . 

राजेंद्र पालेकर , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, मुरुड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड, जि . रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिमु / का . वि .१ / कलम १०२( २ )/ अंतिम आदेश / २२१ / 
सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड , ता . मुरुड , जि . रायगड जयमल्हार 
पर्यटक सहकारी संस्था मर्या., मुरुड , ता . मुरुड , जि . रायगड ही 
संस्था अवसायनात घेणेसाठी उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम 
करून अंतिम आदेश देत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०३( १ ) नुसार श्री . डी . एस . बांगर , 
सहकारी अधिकारी, श्रेणी- २, मुरुड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे . 

राजेंद्र पालेकर , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुरुड . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरुड, जि . रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिमु / का . वि .१/ कलम १०२( २)/ अंतिम आदेश / २३२ / 
सन २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड , ता . मुरुड , जि . रायगड बोर्ली 
विभाग आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संस्था मर्या., भोईघर , 
पो . बोर्ली-मांडला, ता . मुरुड , जि . रायगड ही संस्था अवसायनात 
घेणेसाठी उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश 
देत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०३( १) नुसार श्री . डी . एस . बांगर, सहकारी अधिकारी , 
श्रेणी-२, मुरुड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 
___ हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे . 

राजेंद्र पालेकर , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुरुड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड, जि . रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिमु / का . वि.१ / कलम १०२(२ )/ अंतिम आदेश / २३३ / 
सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड , ता . मुरुड , जि . रायगड जिजामाता 
महिला सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., ताडवाडी, 
पो . चोरढे , ता . मुरुड , जि . रायगड ही संस्था अवसायनात घेणेसाठी 
उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत आहे . 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३( १ ) नुसार श्री . डी . एस . बांगर , सहकारी अधिकारी , श्रेणी- २ , 
मुरुड याचा अवसायक म्हणून नियुक्ती करात आहे. 
___ हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे . 

राजेंद्र पालेकर , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुरुड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड, जि . रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिमु / का. वि .१/ कलम १०२( २) / अंतिम आदेश / २१९ / 
सन २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड , ता . मुरुड , जि . रायगड को .ए. सो . 
माध्यमिक शाळा , वळके विद्यार्थी सहकारी ग्राहक संस्था , मर्या., 
वळके , पो . चोरढे, ता . मुरुड , जि . रायगड ही संस्था अवसायनात 
घेणेसाठी उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश 
देत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०३( १) नुसार श्री . डी . एस . बांगर , सहकारी अधिकारी , 
श्रेणी- २ , मुरुड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
___ हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे . 

राजेंद्र पालेकर, 
सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था, मुरुड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड, जि . रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिमु / का .वि .१/ कलम १०२( २) / अंतिम आदेश / २२० / 
सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड , ता . मुरुड, जि . रायगड , को . ए . सो . 
म. ह. दिवेकर माध्यमिक विद्यामंदिर विद्यार्थी विद्यार्थिनी सहकारी 
ग्राहक संस्था मर्या., वाणदे, पो . शिघ्र , ता . मुरुड , जि . रायगड , ही 
संस्था अवसायनात घेणेसाठी उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम 
करून अंतिम आदेश देत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०३( १ ) नुसार श्री . डी . एस . बांगर , 
सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, मुरुड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे . 

राजेंद्र पालेकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुरुड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


१५ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरुड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिम् / का . वि .१ / कलम १०२ ( २ ) / अंतिम आदेश / २३० / 
सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड , ता . मुरुड , जि . रायगड, सागरपुत्र 
हातपाटी वाळू / रेती उत्पादक श्रमिक सहकारी संस्था , मर्या., 
बोली- मांडला, ता . मुरुड, जि . रायगड ही संस्था अवसायनात 
घेणेसाठी उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश 
देत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०३( १) नुसार श्री . डी . एस . बांगर, सहकारी अधिकारी , 
श्रेणी-२, मुरुड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 
__ हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे . 

राजेंद्र पालेकर, 
मुरुड , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, मुरुड. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरुड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिमु / का .वि .१/ कलम १०२( २ ) / अंतिम आदेश / २३१ / 
सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड , ता . मुरुड , जि . रायगड , श्रद्धा 
सबुरी सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या.,बोली- मांडला, 
ता . मुरुड , जि . रायगड ही संस्था अवसायनात घेणेसाठी उपरोक्त 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत आहे . तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १ ) 
नुसार श्री . डी . एस . बांगर , सहकारी अधिकारी , श्रेणी- २, मुरुड 
यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
__ हा आदेश माझे सही व शिक्क्यासह आज दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी देत आहे . 

राजेंद्र पालेकर , 
मुरुड, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, मुरुड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून 

अधिसूचना 
___ क्रमांक टीएनए /डिएचयू/ एचएसजी/( टी . सी.)/ २६२५३ / सन २०१५ 
२०१६ / सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू , 
ता . डहाणू, जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित करतात की , शुभद्रानिवास 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मु. पो. रामवाडी, डहाणू रोड (पू.), 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर 

अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम , १९६१ मघील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वगीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 

सुनिल जि . हिरे, 
डहाणू , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ . 

सहकारी संस्था , डहाणू. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए /डिएचयू / एचएसजी /( टी . सी .)/ २६२५५ / २०१४ 
२०१५ / सन २०१५ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू, 
ता . डहाणू, जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित करतात की , द्वारका अॅव्हेन्यु 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मल्याण , लोणीपाडा , थर्मल पॉवर 
रोड, डहाणू रोड ( प.), ता . डहाणू, जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम 
१२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम 
१०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

सुनिल जि . हिरे, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ . सहकारी संस्था, डहाणू . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू यांजकडून 


डहाणू , 


अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच / पूर्व -विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एच ई / एचएसजी/ (टिसी ) / ९९६ / १२९२१ / 
२०१४ - २०१५ / २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच - पूर्व 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , सोना हाईटस को 
हौ. सोसायटी लि ., सीटीएस नं . २६४ , बांद्रा व्हीलेज , एफ पी नं . ५९ 
सी , टीपीएस III , गोळीबार रोड नं . ५ , साताक्रुझ ( पूर्व ) , 
मुंबई ४०० ०५५ नोंदणी क्र . एमयुएम / डब्ल्यु -एच ई / एचएसजी / 
टीसी / १२९२१ / १४- १५ / २०१५ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक टीएनए /डिएचयू/ एचएसजी/ (टी. सी.)/ २६२५४/ सन २०१४ 
२०१५ / सन २०१५. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, डहाणू , 
ता . डहाणू, जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित करतात की , सुंदरम सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., वासुदेव नगर , पटेलपाडा, डहाणू ( पू.), 
ता . डहाणू , जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

सुनिल जि . हिरे , 
डहाणू , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५. 

सहकारी संस्था , डहाणू. 


मुंबई , 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५. 


आर . टी . इटकर, 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
एच- पूर्व, विभाग, मुंबई. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , महाड , जि . रायगड 

यांजकडून 
क्रमांक सनिम / संस्था नोंदणी / अधि/ २९५ / सन २०१५. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था महाड, जि . रायगड, जाहिर करतो की , 
देवकी सहकारी गृहनिर्माण संस्था लि ., पंचशिलनगर ( नवेनगर) , 
ता . महाड , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ एमएचडी/ (टीसी) / ३१६२ / २०१५ - २०१६ , 
दिनांक २२ जुलै २०१५ नुसार नोंदविण्यात आली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास 

प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक मुंबई/ उपनि / मुंमप्रविप्रा / नोंदणी/ सन २०१६/ २७२.- उप 
निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पुरंदर को - ऑप . हौ . सोसासयटी 
लि ., बि . नं . ६३, एस . व्ही . पटेल , लल्लुभाई कंम्पाऊन्ड , मानखुर्द . 
सीटएस नं . २B / ४A ऑफ व्हिलेज मानखुर्द, सीटीएस नं . २B / १ 
मानखुर्दव्हिलेज सीटीएस नं . ४A ऑफ देवनार चेंबूर , मानखुर्द, मुंबई 
४०० ०४३ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व तिचा नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एमएमआरडीए / एचएसजी / 
टीसी / ३३३ / २०१५ - २०१६, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ असा आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

नितिन दहीभाते , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६. प्राधिकरण, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई यांजकडून 

____ अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु -एल / जीएनएल / ( सी )/ ११३२९ / २०१५ 
२०१६ / १५० / सन २०१६. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल-विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कोहिनूर सिटी ऑफीस 
टॉवर्स इंडस्ट्रीयल इस्टेट अँड प्रिमायसेस को - ऑप . सोसायटी 
लि ., कोहिनूर सिटी मॉल, बी -विंग , कोहिनूर सिटी,किरोळ रोड, कुर्ला 
( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७० . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४) यांच्या ९( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वयेतिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ व्यापारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


महाड , 


प्र . सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाड- रायगड . 


मुंबई , 


दिनांक २२ जुलै २०१५ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून 
क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / एचएसजी/( टीसी )/ ७६० / सन २०१६. 
दिनांक १ जानेवारी २०१६ च्या पत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
सिंधुसागर प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या., मालवण , तालुका 
मालवण, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चे महा. २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १०( १ ) ५( ब ) 
अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


मालवण , 
दिनांक १ जानेवारी २०१६ . 


अनुराधा अमर निकम , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मालवण . 


नवी मुंबई, 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१५. 


शिरिष सपकाळ , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एल -विभाग , मुंबई. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मालवण यांजकडून 
क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / एचएसजी/ ( टीसी ) / ७६१ / 
सन २०१६. - दिनांक १५ जानेवारी २०१६ च्या पत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , साई समर्थ कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या., 
मालवण , तालुका मालवण , जि .सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था एम विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- एम / जीएनएल / ओ/ ११३५९/ २०१५- २०१६, 
सन २०१६ .- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , कल्पतरु कोर्ट कमर्शिअल प्रिमायसेस को 
ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, सी . टी . एस . नं . १६४ बी -व्हिलेज 
वाढवली आणि सीटीएस नं . ७८८ , व्हीलेज बोरला , कल्पतरु कोर्ट , 
डॉ . सी . जी . मार्ग , आर . के . स्टुडीओच्या माग, चेंबूर ( पूर्व) , 
मुंबई ४०० ०७४ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. ५ ) चे कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१ ) ५ ( ब ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


मालवण , 
दिनांक १५ जानेवारी २०१६ . 


ओ. ओ. निकम, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , मालवण . 


मुंबई, 
२५ जानेवारी २०१६ . 


प्रसाद ओक , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

एम . विभाग , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


१७ 


6 . As the notice cannot be served 
individually to all concerned , the order is 
hereby passed ex -parte . It shall be published 
for the information of public, through press 
and by affixing copies on the Notice Boards of 
the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal 
DCsP , Municipal Ward Offices and by affixing 
copies at Tahsil and Ward Offices. 

Given under my hand and seal this the 
1st day of June 2016 . 


SANGRAMSINH NISHANDAR , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations) , 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


BY DEPUTY COMMISSIONER OF 
POLICE , GREATER MUMBAI 

Order 
No. CP /XI(6 )/2266 /( 06 )/2016 . — Whereas, 
the Terrorist /Antisocial elements may attack 
through Drone controlled by remote or 
Controlled Aerial Missile and due to 
prevailing situation under the control of the 
Commissioner of Police , Brihan Mumbai, that 
Terrorist/Antisocial elements may attack using 
Para - gliders, Remote Controlled Micro -Light 
Aircraft during i. e . dated 4th June 2016 to 
3rd July 2016 in Brihan Mumbai Police 
Commissionerate Area and that there is every 
likelihood of breach of peace and disturbance 
of Public tranquility and also there is grave 
danger to human life , health , safety and injury 
to public property on that account. 

2 . And whereas, it is necessary that some 
checks should be put on activities of Terrorist/ 
Antisocial elements around the Brihan 
Mumbai Police Commissionerate , to prevent 
the attack through Drone controlled by remote 
or through Control Aerial Missile or using 
Para - gliders or through Remote Controlled 
Micro - light Aircraft during the said period in 
the Brihan Mumbai for taking immediate 
action is necessary to prevent the same. 

3 . Now , therefore , I, Sangramsinh 
Nishandar , Deputy Commissioner of Police 
(Operations), Greater Mumbai and Executive 
Magistrate , vide powers conferred upon me 
under section 144 of the Criminal Procedure 
Code, 1973 ( II of 1974 ), do hereby order that 
period of 30 days i. e . 4th June 2016 to 3rd July 
2016 in Brihan Mumbai Police Commissionerate 
Area no flying activities of Drone controlled by 
remote or through Control Area Missile or 
using Para - gliders or through remote control 
Micro - Light Aircraft be allowed in the 
jurisdiction of Brihan Mumbai Police 
Commissionerate . But aerial surveillance 
through Remote Controlled Micro - light 
Aircraft Drone by Mumbai Police is allowed . 

4 . This order shall remain in force with 
effect from 00 -01 hrs . of 4th June 2016 till 
24 - 00 hrs. of 3rd July 2016 unless withdrawn 
earlier . 

5 . Any person contravening this order 
shall be punishable under section 188 of the 
Indian Penal Code, 1860. 


BY DEPUTY COMMISSIONER OF 
POLICE , GREATER MUMBAI 

Order 
No. CP /XI(6 )/2266 / (07) / 2016 . — Whereas , 
the Terrorist/Antisocial elements may attack 
through Drone controlled by remote or 
Controlled Aerial Missile and due to 
prevailing situation under the control of the 
Commissioner of Police , Brihan Mumbai, that 
Terrorist /Antisocial elements may attack 
using Para - gliders , Remote Controlled Micro 
Light Aircraft during i. e . dated 4th July 2016 
to 2nd August 2016 in Brihan Mumbai Police 
Commissionerate Area and that there is every 
likelihood of breach of peace and disturbance 
of Public tranquility and also there is grave 
danger to human life , health , safety and injury 
to public property on that account. 

2 . And whereas, it is necessary that some 
checks should be put on activities of Terrorist/ 
Antisocial elements around the Brihan 
Mumbai Police Commissionerate , to prevent 
the attack through Drone controlled by remote 
or through Control Aerial Missile or using 
Para - gliders or through Remote Controlled 
Micro -light Aircraft during the said period in 
the Brihan Mumbai for taking immediate 
action is necessary to prevent the same. 

3 . Now , therefore , I, Ashok Dudhe , Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide 
powers conferred upon me under section 144 
of the Criminal Procedure Code, 1973 ( II of 
1974 ), do hereby order that period of 30 days 
i. e . 4th July 2016 to 2nd August 2016 in Brihan 
Mumbai Police Commissionerate Area no 


ATT glas ( col.fa .y.) — 3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


flying activities of Drone controlled by remote 
or through Control Area Missile or using Para 
gliders or through remote control Micro - Light 
Aircraft be allowed in the jurisdiction of 
Brihan Mumbai Police Commissionerate. But 
aerial surveillance through Remote 
Controlled Micro - light Aircraft Drone by 
Mumbai Police is allowed . 

4 . This order shall remain in force with 
effect from 00 -01 hrs . of 4th July 2016 till 
24 - 00 hrs . of 2nd August 2016 unless 
withdrawn earlier . 

5 . Any person contravening this order 
shall be punishable under section 188 of the 
Indian Penal Code , 1860 . 

6 . As the notice cannot be served 
individually to all concerned , the order is 
hereby passed ex - parte. It shall be published 
for the information of public , through press 
and by affixing copies on the Notice Boards of 
the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal 
DCSP , Municipal Ward Offices and by affixing 
copies at Tahsil and Ward Offices . 

Given under my hand and seal this the 
1st day of July 2016 . 


crackers , release of light objects, kites and 
usage of Laser Beam illumination and 
establishing a Laser Beam Free Flight Zone 
around Chhatrapati Shivaji International 
Airport so that usage of paragliders , balloons, 
high risk crackers , release of light objects , 
kites , Laser Beams should not affect Aircraft 
landing, take off and Aircraft flying operations 
and that immediate action is necessary for the 
prevention of the same. 

3 . Now , therefore , I, Ashok Dudhe, Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide 
powers conferred upon me under section 144 
of the Criminal Procedure Code, 1973 ( II of 
1974 ) r/w the Commissioner of Police , Brihan 
Mumbai s Order dated 23rd December 1959. 
under section 10 , sub - section ( 2 ) of the 
Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . XXII of 
1951) do hereby order that : 

( A ) in the jurisdiction of Mumbai Police 
Commissioner , No person shall use 
paragliders , send ballons, high risk 
crackers, release of light objects , kites 
and Laser Beam in Free Flight Zone 
around Chhatrapati Shivaji International 
Airport. 

( B ) Any person or individual who 
notices such type of activities being used 
with the intent to obstruct landing , take 
off and flying operation of any aircraft 
shall inform the nearest Police Station . 

4 . This order shall come into force with 
effect from 4th July 2016 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 1st September 
2016 (both days inclusive ) unless withdrawn 
earlier . 

5 . Any person contravening this order 
shall be punishable under section 188 of the 
Indian Penal Code . 

6 . As the notice cannot be served 
individually on all concerned , the order is 
hereby passed ex - parte. It shall be published 
for the information of public, through press, 
and by affixing copies on the Notice Boards of 
the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal 
DCSP , Municipal Ward offices and by affixing 
copies at Tahsil and Ward offices. 

Given under my hand and seal this the 
1st day of July 2016 . 


ASHOK DUDHE , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations) , 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


BY DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 
No . CP /XI(6 )/ 1134 / (04 )/ 2016 . — Whereas , 
reports have been received that due to the 
situation prevailing in the areas under the 
control of Commissioner of Police , Brihan 
Mumbai, it is noticed that paragliders fly , 
balloons , high risk crackers release of light 
objects , kites are sent in and around the 
approach of funnel if runways and the Laser 
Light Beams are flashed towards the direction 
of the landing aircraft, in the Free Fight Zone 
around Chhatrapati Shivaji International 
Airport area thereby endangering the Safety 
of Flights in the said Area . 

2 . And whereas, it is necessary that some 
check should be put on the flying of 
paragliders and sending of balloons, high risk 


ASHOK DUDHE , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations), 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७ , २०१६/ आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रोहा- रायगड यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रोहा - रायगड यांजकडून 
___ आदेश 

आजेष 
क्रमांक सनिरो / वशी- २ / जननी महिला औद्यो. सहकारी संस्था / नोंदणी क्रमांक सनिरो / वशी -२ / मैलाईदेवी महिला औद्यो. सहकारी संस्था / 
रद्द/ सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ नोंदणी रद्द / सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चा महा . २४ ) चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारपत्वे ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
मी , सुरेश कों . पाचंगे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रोहा , अधिकारपत्वे मी , सुरेश कों . पाचंगे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . रोहा , जि . रायगड, जननी महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी रोहा, ता . रोहा , जि . रायगड, मैलादेवी महिला औद्योगिक उत्पादक 
संस्था मर्या., मु. पहुर, पो . जामगाव , ता. रोहा, जि . रायगड या संस्थेचा सहकारी संस्था मर्या., मु. खैराळे, पो. कोकबन, पो . नागोठणे, ता . रोहा , 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ आएचए /पीआरडी / ( आय) / ९१६, दिनांक जि . रायगड या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी / आएचए /पीआरडी / 
१२ फेब्रुवारी १९९६ या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज ( आय) / ९०७, दिनांक ४ जानेवारी १९९१ या नोंदणीकृत संस्थेचे 
पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द । अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या 
करीत आहे . 

दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ ___ महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करण्यात मधील तरतुदीनुसार संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करण्यात 
येत आहे . 

येत आहे . 
प्रस्तुत आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

प्रस्तुत आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सुरेश कों . पाचंगे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रोहा- रायगड . 


रोहा , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 


रोहा, 


सुरेश कों . पाचंगे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रोहा- रायगड . 


दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रोहा - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिरो / वशी- २/ गृहलक्ष्मी महिला औद्यो. सहकारी संस्था / 
नोंदणी रद्द / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारपत्वे मी , सुरेश कों . पाचंगे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
रोहा , ता . रोहा, जि . रायगड , गृहलक्ष्मी महिला औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., मु. धनगरवाडी, पो . जामगाव, ता. रोहा , जि . रायगड 
या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ आएचए /पीआरडी /( आय)/ ९२४ , । 
दिनांक १५ जून २००२ या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज । 
पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द । 
करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करण्यात 
येत आहे . 

प्रस्तुत आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रोहा - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिरो / वशी- २ / काळकाई महिला औद्यो. सहकारी संस्था / 
नोंदणी रद्द / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
(१९६१ चा महा . २४ ) चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारपत्वे मी , सुरेश कों . पाचंगे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
रोहा, ता . रोहा, जि . रायगड काळकाई महिला औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या ., मु . वावेपोटगे , पो . शेणवई , ता . रोहा, 
जि . रायगड या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी / आएचए /पीआरडी / 
( आय)/ ९२०, दिनांक १५ जानेवारी २००० या नोंदणीकृत संस्थेचे 

अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या 
दिनांकपासून रद्द करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करण्यात 
येत आहे. 
प्रस्तुत आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सुरेश को . पाचंगे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रोहा - रायगड. 


रोहा , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 
भाग एक ( को.वि .पु.) - ३अ 


रोहा , 


सुरेश कों . पाचंगे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , रोहा- रायगड . 


दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रोहा- रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिरो / वशी-२ / पळस आदि . जंगल कामगार संस्था/ नोंदणी 
रद्द / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महा . २४ ) चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारपत्वे 
मी , सुरेश कों . पाचंगे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रोहा , 
ता . रोहा, जि . रायगड, पळस आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संस्था 
मर्या., मु. पळस , ता. रोहा, जि . रायगड या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
का . क . १९ दिनांक १५ मार्च २०१५ या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील । 
कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकपासून 
रद्द करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ 
मधील तरतुदी नुसार संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करण्यात 
येत आहे . 

प्रस्तुत आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रोहा - रायगड यांजकडून 

__ आदेश 
क्रमांक सनिरो/ वशी-२ / सुकेळी वांगणी आदि. जंगल कामगार संस्था / 
नोंदणी रद्द / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारपत्वे मी, सुरेश को . पाचंगे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
रोहा, ता . रोहा, जि. रायगड, सुकेळी वांगणी आदिवासी जंगल कामगार 
सहकारी संस्था मर्या., मु . सुकेळी, ता . रोहा, जि . रायगड या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक ३२० दिनांक १९६६ या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील 
कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकपासून 
रद्द करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ 
मधील तरतुदी नुसार संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करण्यात 
येत आहे . 

प्रस्तुत आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


रोहा , 


रोहा, 


सुरेश कों . पाचंगे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, रोहा- रायगड . 


सुरेश कों . पाचंगे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, रोहा - रायगड . 


दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 


दिनांक ३० जानेवारी २०१६ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रोहा - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिरो/ वशी -२ / शेडसई फणसाडी आदि . जंगल कामगार 
संस्था / नोंदणी रद्द / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारपत्वे मी , सुरेश कों . पाचंगे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
रोहा, ता . रोहा, जि . रायगड , शेडसई फणसाडी आदिवासी जंगल कामगार 
सहकारी संस्था मर्या., मु. शेडसई, ता . रोहा, जि . रायगड या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक ५६९१, दिनांक १६ फेब्रुवारी १९६० या नोंदणीकृत संस्थेचे 
अवसायनातील कामकाज पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या 
दिनांकपासून रद्द करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ 
मधील तरतुदी नुसार संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करण्यात 
येत आहे. 

प्रस्तुत आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रोहा - रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिरो / वशी-२ / सदगुरुकृपा सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था/ नोंदणी रद्द / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारपत्वे मी , सुरेश कों . पाचंगे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
रोहा, ता . रोहा , जि . रायगड सदगुरुकृपा सुशिक्षित बेरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., मु . निवी, पो , वरसे, ता . रोहा , जि . रायगड या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ आएचए / जीएनएल / ( एल )/ ९०७ , 
दिनांक २१ जानेवारी २००१ या नोंदणीकृत संस्थेचे अवसायनातील कामकाज 
पूर्ण झाल्याने सदर संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या दिनांकपासून रद्द 
करीत आहे. 
___ महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० चे कलम २१ व कलम १०९ 
मधील तरतुदी नुसार संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करण्यात 
येत आहे . 

प्रस्तुत आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


रोहा , 


सुरेश को . पाचंगे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रोहा- रायगड. 


रोहा, 


रोदेला,३० जानेवारी २०१६. 


सुरेश कों . पाचंगे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रोहा - रायगड . 


दिनांक ३० जानेवारी २०१६. 


दिनांक ३० जानेवारी २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


२१ 


उप विभागीय अधिकारी, कर्जत यांजकडून 

___ जाहीर नोटीस 
क्रमांक . उविअक - भूसं / कात १अ/ बोरीवली/ खालापूर / १११४ / २०१६. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा 
महा. तीन) चे कलम १ पोट - कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब, जानेवारी २८, फेब्रुवारी ३, २०१६, पृष्ठ 
क्रमांक १ ते ४ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १३ जानेवारी २०१६ ची शासकीय अधिसूचना उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक 
आयडीसी. २०१५ /( ७५८ )/ उद्योग -१४, अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे , त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात २०१६ च्या जानेवारी महिन्याच्या चौदाव्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

आणी ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रास लागू करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 
समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रास उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या 
क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्याचा 
अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केला आहे ; 

____ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे क्रमांक आयडीसी/ १८९२( १७४४१) / उद्योग-१४ , दिनांक ११ जून 
१९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६२ चा नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेल्या उपरोक्त अधिनियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार उपरोक्त अधिनियमाचे कलम २ ( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी , कर्जत , 
उप विभाग कर्जत , जिल्हा रायगड यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या 
क्षेत्राची महामंडळास नियोजित पाताळगंगा बोरीवली औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करणेसाठी जमिनी संपादन करण्याची जरुरी आहे , असे उप विभागीय 
अधिकारी, कर्जत उप विभाग, कर्जत यांना वाटते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी दिनांक ५ एप्रिल २०१६ रोजी, घेतलेल्या जमीन भूधारक व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीचे इतिवृत्तात नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे भूसंपादन धोरणास व मोबदल्याची 
देय असलेल्या तरतुदीची प्रसिद्धी केली आहे. आणि, ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी व हितसंबंधीत असणाऱ्यांनी 
दाखविलेल्या कारणांचा व ज्यांनी स्वखुशीने जमीन देण्यास लेखी स्वरुपात संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत . त्यांचा विचार करून महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२ ( २) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचानिर्णय उप विभागीय अधिकारी, कर्जत , उप विभाग, कर्जत यांनी 
घेतला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या भूसंपादनाप्रतीचे धोरण स्वेच्छेने आणि जमिनीच्या भूधारकांनी मान्य करून त्यांच्या जमिनी उक्त अधिनियमाद्वारे संपादन 
करण्यास होकार लेखी स्वरुपात सादर केला आहे. तसेच संपादनापोटी देऊ केलेला मोबदला व इतर तरतुदी त्यांना विना अट मान्य असल्याबाबत 
लेखी स्वरूपात कळविले आहे . आणि, शासनाकडील पत्र क्र . आयडीसी २०१६ / प्र. क्र . ७५८ / उ- १४ , दिनांक १५ जुलै २०१६ अन्वये सदर क्षेत्राच्या 
संपादनाबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ च्या कलम ३२(१) नुसार भूसंपादनाची अंतिम कार्यवाही करण्यास मान्यता दिली आहे ; 
___ त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२( १) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
कारणासाठी म्हणजे औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करणेसाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी, कर्जत , विभाग कर्जत , जिल्हा 
रायगड हे, ही नोटीस प्रसिद्ध करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा रायगड , तालुका खालापूर, गांव बोरीवली 
अ . क्र . स . न . / 

हिस्सा क्षेत्र 

अ . क्र . स . न . / हिस्सा 
ग . नं . नंबर हे - आर 

ग . नं . नंबर 

हे - आर 
( ४ ) (१ ) ( २) ( ३ ) 

( ४ ) 
० . ५८६ 

१. २८१ 
० . ४२० 

०. ०२२५ 
० .०७३ 

० .१६९ 
० . ०९१ 

० .१४० 
० . ११० 

०.१६० 


क्षेत्र 


|or 


|" 


" 


r 


० 


C-Iww9 


० 


० 


mrd 


० 


3 


० 


- 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ -२७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


अ . क्र . 


हिस्सा 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


क्षेत्र 


स . न . / 
ग . नं . 


नंबर 


हे - आर 


स . न . / 
ग . नं . 
( २) 


हिस्सा 
नंबर 
( ३) । 


हे - आर 
( ४ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


___ (१ ) 


३अ 


र 0 


१.९५६ 
१.५३० 


< 0 


१. २१६ 
० . ६२६ 
० . २१८ 
१ . १९९ 


< 0 


० . ९९९ 


< < 


० . ७१६ 


< < 


० . ४७५ 
० . २१२ 


३१ पैकी 


< 


< < 


< < 


० . ७१८ 
०. २९६ 
० . ६७५ 
० . २५३ 


< 5 


१पैकी 


m< 


० . ५८४ 

३. १२२ 
०.०२५ 
०.०१५ 
०. ३२३ 
१ . ४२७ 
० . ८९७ 
० . २८८ 
१. ७७७ 
० . ४७० 
०. १५२ 
० . ४२० 


० . ५०० 
० . २९० 
१.९४१ 
० . ४८८ 


< 6 


< ० 


४अ 


< ० 


: 


5 ० 


3 


०5 


w 


० . ४६० 
०. ६६० 
० . ७४० 
० . २८० 


05 


० 


05 


० . १२९ 


० 


یہ 


० .१४१ 


१ .५५० 


४ 


بد 


r 


० .०४७ 


m 


ک 


ة 


० .०२३ 


ک 


० . २९० 
०.९१५ 
० . ९१५ 
० . ७०८ 
० . ७९९ 


ة 


० . ४८० 
२ . ४५० 


- 


ک 


و 


० 


ک 


م 


० 


० . ९०५ 


० 


० .०५० 


m 


० . ५६७ 


३६ 


४१ 


० . २७० 


५७ 


० 


१. १०८ 
४०. ३४. ७५ 


एकूण . . 


कर्जत , 
दिनांक १८ जुलै २०१६ . 


डी . एन . भडकवाड , 
उप विभागीय अधिकारी, 

कर्जत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 


२३ 


BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER , KARJAT 

PUBLIC NOTIFICATION 


No. SDO -LAQ /WS- 1A / BORIVALI/KHALAPUR/1114 / 2016 . — Whereas, by the Government 
Notification Industries and Labour Department No. IDC / 2015 / (758 )/ IND - 14 dated 13th January 
2016 issued under sub - section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 
1961 (Mah . III of 1962 of the Maharashtra Industrial Act , 1961) and published in the Maharashtra 
Government Gazette , Part IV - B dated January 28 -February 03 , 2016 on page No. 1 to 4 the 
Government of Maharashtra has directed that the provision of chapter VI of the said Act shall 
take effect from the 14th January 2016 in the area specified in schedule to that notification ; 


And whereas , the lands mentioned in the schedule here to one situated in the area where 
in the provisions of chapter VI of the said Act, have been taken effect as aforesaid ; 

And whereas , under section 32 of the said Act, the State Government is empowered to 
acquire lands in the area to which chapter VI of the said Act, has been made applicable and 
one required for the purpose of the development by the Maharashtra Industrial Development 
Corporation or for any other purpose in furtherance of the object of the said Act ; 

And whereas, by Government Notification in Industrial and Labour Department No. IDC / 
1892 /( 17441)/IND - 14 , dated 11th June 1993 issued by under clause ( c ) of section 2 of the said 
Act, Collector is empowered by Rule 28 . And whereas to perform the functions of Collector 
under sections 32 , 33 ( 2 ), 36 and 38 Sub - Divisional Officer , Karjat is delegated with powers ; 
And whereas , the Sub Divisional Officer is of the opinion that the lands described in the 
schedule hereto are required by the Maharashtra Industrial Development Corporations for 
development as Industrial area ; 

And whereas , the provision of the policy for Land Acquisition and Remuneration published 
in the meeting held by Collector Raigad on 5th April 2016 , attended by land holders and official 
of Maharashtra Industrial Development Corporation which is mentioned in the minutes of the 
meeting and which is also published . and whereas , after considering the causes shown by the 
owners in the said lands by other persons interested therein pursuance of sub - section ( 2 ) of 
section 32 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 the Sub Divisional Officer , 
Karjat has decided to acquire the said lands in pursuance of the said section 32 ; 


And whereas, land holders willingly accepted land acquisition policy and submitted 
written consent to acquire land as per above mention act. And admits in writting without any 
condition of remuneration on account of acquisition and whereas Government of Maharashtra 
by its letter No. IDC / 2016 /CR 758 / I- 14 dated 15th July 2016 have given approval for final 
acquisition under section 32 ( 1) of Maharashtra Industrial Development Act, 1961. 


Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 32 of the 
said Act, the Sub Divisional Officer , Karjat , hereby published this notification for acquiring the 
said lands for the purpose aforesaid that is to say for industrial Areas . 


Schedule 
Village Borivali, Taluka Khalapur, District Raigad 


S . No. 
G . No. 
(2 ) 


Hissa 
No . 
(3 ) 


Area 
( H . R .) 

(4 ) 


Area 
( H . R .) 


(1 ) 


Sr . 
No. 
(1 ) 
5 


S . No. 
G . No. 
(2 ) 
7 


Hissa 
No. 
(3 ) 
0 


(4 ) 


0 .586 


0 . 110 


0 .420 


0 .073 
0 .091 


7 
8 


212 
22 


Part 
0 


1 . 281 
0.0225 
0 . 169 


4 


6 


3 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६/ आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


Schedule — contd . 


Sr . 
No. 
( 1 ) 


S . No. 
G . No. 

( 2 ) 


Hissa 
No. 
( 3 ) 


Area 
( H . R .) 

( 4 ) 


Sr. S . No. 
No. G . No. 
( 1 ) (2 ) 


Hissa 
No. 
( 3 ) 


Area 
( H . R .) 

( 4 ) 


25 


0 . 140 


36 


41 


0 . 160 


0 . 270 
1. 956 
1.530 
0 . 999 


11 


25 


1 . 216 


0 . 716 


0 .626 
0 .218 
1. 119 
0 .475 
0 .212 


30 


0 .584 
3 . 122 
0.025 
0 .015 


16 


31 Part 


0 .323 


18 33 
1934 


0 .718 
0 .296 
0 .675 
0 . 253 


1.427 


1 Part 


0 .500 
0 . 290 


0 .897 
0 .288 
1.777 
0 .470 


22 


35 


1 . 941 


0 . 152 


0 .420 


0 .488 
0 . 460 
0 .660 
0 .740 
0 . 280 
1.550 


29 


37 


56 
57 


53 
53 


0 .047 


2 


0 . 129 
0 . 141 
0 .290 
0 .915 
0 . 915 
0 .708 
0 .799 
0. 567 
1. 108 


0 .023 


0 .480 
2 .450 


59 55 
60 56 
61 570 


0 
0 


0 . 905 


35 


40 


0 .050 


Total . . 


40 . 34 . 75 


Karjat , 
dated 18th July 2016 . 


D . N . BHADAKAWAD , 
Sub Divisional Officer , 

Karjat . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


